संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद पदावर नियुक्‍ती. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.२२९/१८/का-२८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय, समक्रमांकित दिनांक २२ मे,२०१९. 


शासन पूरकपत्र:- 

संदर्भाधीन दिनांक २२ मे,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कर्नल (निवृत्त) अमित राजेंद्र दळवी यांना 
संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परि.१ मध्ये नमूद अटींमध्ये खालील अटीचा समावेश करण्यात येत आहे-"सदर पदासाठी प्रथमत: ३ 
वर्षासाठी, त्यानंतर वर्षा-वर्षाला मुदत वाढवून एकूण ६ वर्षापर्यंत मुदत वाढविता येईल." 
२. सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२११५५६१८८२०७ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Suresh 
Mahadeo Khade « 


(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


shtra, 
11381 


प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा.मंत्री (मासैक) यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा.मुख्य सचिवांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
५) मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
६) *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.टिप/-*पत्राने पाठविणे. 
७) विभागीय आयुकक्‍्त,पुणे/कोकण/अमरावती/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद. 
८) सर्व जिल्हाधिकारी. 
९) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, "रायगड" राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर,घोरपडी,पुणे-४११ ००१. 
१०) कर्नल (निवृत्त) अमित राजेंद्र दळवी, रहेजा विस्ता फेज ४, मोहम्मदवाडी, हवेली,पुणे-४११ ००१. 
११) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, ए-१२ सेक्टर, सिडको, औरंगाबाद-४३१००३ (५ प्रती) 
१२) अधिक्षक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, ए-१२ सेक्टर, सिडको, औरंगाबाद-४३१००३ यांना आवश्‍यक 
त्या कार्यवाहीकरीता सादर अग्रेषित. 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१४) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१५) निवड नस्ती (२ प्रती). 


